सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरीता सामुहिक 
पातळीवर ठोस वनरोपण (४४०६ ०४९२) 
लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- साववि-२०२३/प्र.क्र.५११/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३. 
वाचा:- 


Kel} 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिळ, 2023. 

२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२३/प्र.क्र.११/फ-११ दि. ०३ जुले, २०२३. 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/चाबाप्र/ प्र.क्र.१८/३५९/२०२३-२४, दि. ०९.०८.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ 
करीता “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत रु.१०१७६८.८५ लक्ष 
इतका निधी (०२-मजूरी अंतर्गत रु.9६३२६.६४ लक्ष + २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु.२५४४२.२१ लक्ष) 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत 3 योजनांकरिता अर्थसंकल्पीत निधी पुढीलप्रमाणे 
आहे :- 


(रू. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत निधी 
क्र. ०२-मजूरी  ।२१-पुरवठाव एकूण 
सामुग्री 

a | वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम ४१२८५.२५ ।१३७६१.७५ ५५०४७.०० 
छ महत्वाचे रस्ते, कालवे व ३३७५० ११२५० ४५०००.०० 

रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड 
३ महत्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा १२९१.३८७५ | ¥30.8§24 9929.24 

असणाऱ्या टेकड्यांचे 

हरितीकरण 

एकूण ७६३२६.६३७५ २५४४२.२१२५  १०१७६८.८५ 


०२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तिय वर्ष सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.५१/फ-११ 


तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


०३. सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने “सामुहिक पातळीवर ठोस 
वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेतर्गत वन विभागाकडील वनीकरण आणि मृद व जलसंधारण 
कांमासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व योजनेंतर्गत योजनांचे अभिसरण (Top-up 
Model) करण्यासंबंधाने शासन निर्णय दि. २८.०७.२०२३ रोजी निर्गमित केल्यानुसार सामुहिक पातळीवर 
ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६-०४९२) ही योजनाही या अभिसरणाद्वारे राबविण्याच्या कार्यवाही सुरु केली 
असल्याचे कळविले आहे. तथापि, क्षेत्रीय स्तरावर रोपवनांची माहे एप्रिल ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील 
बरीचशी कामे करण्यात आली असून व काही कामे प्रगतीपथावर असल्यामुळे सदर कामांची मजूरी मजूरांना 
देणे अत्यंत आवश्यक असल्याने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी 
दिनांक ०९.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केलेला रु. २२५६२.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात (००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ 
०४९२) अंतर्गत सस्ते/रेल्वे/कालवे/दुतर्फा वृक्ष लागवड या योजनेंतर्गत ०२- मजुरी व २१-साहित्य व 
पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत पुढीलप्रमाणे रु. २२५६२.०० लक्ष निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


(रु. लाखात) 

अ.क्र सामुहिक पातळीवर ठोस सन २०२३-२४ साठी या शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा 

वनरोपण कार्यक्रम अंतर्गत निधी 

वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम 

वन वृत्ताचे नाव ०२-मजूरी २१-पुरवठा व एकूण 
सामुग्री 

शिका पुणे ५९६.०० १९८.६९ ७९४.६९ 
२ गडचिरोली ४४३.०५ १४७.६९ ५९०.७४ 
३ चंद्रपूर ७८६.३६ २६२.१३ १०४८.४९ 
४ औरंगाबाद ११७४.८५ ३९१.६२ १५६६.४७ 
षु नाशिक ११६८.३२ ३८९.४५ १५५७.(७७ 
६ अमरावती (AR+ANR) ७०७.५३ २३५.८५ ९४३.३८ 
७ TATR १०९.८१ ३६.६१ १४६.४२ 
८ MTR 902.198 38.20 939.08 
९ यवतमाळ ११२०.१४ ३७३.३९ १४९३.५३ 
।१० | कोल्हापूर ५०३.१३ १६.७१ ६७०.८४ 
(११ | १ नागपूर ५६१.५६ १८७.१९ ७४८.७५ 
१२ ठाणे ३८७.१९ १२९.०७ ५१६.२६ 
१३ धुळे ७१०.७० २३६.९० ९४७.६० 

एकूण ८३७१.४३ २७९०.५७ १११६२.०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.५१/फ-११ 


(रु. लाखात) 

अ.क्र. | सामुहिक पातळीवर ठोस | सन २०२३-२४ साठी या शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा 

वनरोपण कार्यक्रम अंतर्गत निधी 

महत्वाचे रस्ते, कालवे व 

रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष 

लागवड 

वन वृत्ताचे नाव ०२-मजूरी २१-पुरवठा व एकूण 
सामुग्री 

ee op औरंगाबाद २४३७.५३ ८१२.५२ ३२५०.०५ 
२ नाशिक २१९४.३५ ७३१.४५ २९२५.८० 
३ ठाणे ४२४.०५ १४१.३५ ५६५.४० 
४ नागपूर ६०४.८७ २०१.६३ ८०६.५० 
षु पुणे १३८५.१३ ४६१.७२ १८४६.८५ 
ि अमरावती १४०६.५५ ४६८.८५ १८७५.४० 

एकूण ८४५२.४८ २८१७.५२ ११२७०.०० 

(रु. लाखात) 

अ.क्र. | सामुहिक पातळीवर ठोस सन २०२३-२४ साठी या शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा 

वनरोपण कार्यक्रम अंतर्गत निधी 

महत्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा 

असणाऱ्या टेकडयांचे 

हरितीकरण 

वन वृत्ताचे नाव ०२-मजूरी २१-पुरवठा व एकूण 
सामुग्री 

a | औरंगाबाद 100 | 100 | 100 | 
२ नाशिक ३६.३६ १२.१३ ४८.४९ 
३ ठाणे ४.४१ १.४७ ५.८८ 
४ नागपूर ३.५१ १.१७ ४.६८ 
षु पुणे ३१.९१ १०.६४ ४२.५५ 
नि अमरावती २१.३० ७.१० २८.४० 

एकूण ९७.४९ ३२.५१ १३०.०० 


०२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद वितरीत करण्यात येत असलेला रु. २२५६२.०० लक्ष इतका निधी हा 
राज्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता क्षेत्रीय स्तरावर रोपवनांची माहे एप्रिल ते ऑगस्ट २०२३ या 
कालावधीतील केलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या कामांसाठी वितरित करण्यात येत आहे. सदर निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.५१/फ-११ 


सुपूर्त करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, 
विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर 
निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

०३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) हे वर्ष २०२३-२४ मध्ये सदर योजनेंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


०४. ज्या प्रकरणी वन परिक्षेत्र धिकारी/सहायक वनसंरक्षक यांनी त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराबाहेर तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, अशा प्रकरणी सक्षम अधिकाऱ्यांनी सुधारित 
तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे, याबाबत खातरजमा करुनच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांनी 
सदर निधी वितरीत करावा. तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता दिल्याची खातरजमा करुनच सदर निधी 
वितरीत करण्यात यावा. तसेच शासनाकडे निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करताना प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी उपरोक्‍त बाबी तपासल्याचे प्रमाणपत्र सोबत 
जोडावे. 


०५. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ करीता वितरित केलेला निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 

०६. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी 
व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या 
तरतुदी व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


०७. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 
०८. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 

(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२). 

०२- मजूरी, २१- साहित्य व पुरवठा 


०९. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दि.१२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.५१/फ-११ 


qo. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१११९३३११४९१९ असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by INGALE VINAYAK BALASAHEB 
| N G A | F DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 

2.5.4.20=4282a00b0a0507f339edd9409eebc43f4 


Vi N AY AK 66¢57e6ec2 19f022cb4d8e9d79999ec, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B9DD74802COE9E87CDD582D1AE 

A8DC4506C60DEA869DFE0B7 1557BF4A56623D7, 
BA LA SA H EF B cn=INGALE VINAYAK BALASAHEB 

Date: 2023.08.14 11:56:26 +05'30' 


(वि. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 

वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

उप वनसंरक्षक (प्रा) (सर्व/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा// उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 


. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
९. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व,, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


